RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ८ , अंक १ ९ ( २ ) ] 


मंगळवार , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


7 


, 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
महाराष्ट्र शासन अंगीकृत ) 

शुद्धिपत्रक 

क्रमांक मऔविम / आय.आय.ए. / A 98521/२०२२ 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने क्रमांक मऔविम / ए.औ.क्षे / बी १ ९ ५६ ९ / २०१ ९ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग २ , 
दिनांक ७ मे २०१ ९ अन्वये मौजे उसाटणे , ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे येथील क्षेत्र ५०.१७५७ हे . आर . इतक्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ४३-१ब महाराष्ट्र अधिनियम तीन १ ९ ६२ अंतर्गत — एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ' म्हणून जाहीर केले आहे ; 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने क्रमांक मऔविम / ए.औ.क्षे / सी ३२६४२ / २०१ ९ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग २ , 
दिनांक ३० जुलै २०१ ९ अन्वये मौजे उसाटणे , ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे आणि मौजे नितळस , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील क्षेत्र १८.१ ९ ३३ हे . 
इतक्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ४३-१ब महाराष्ट्र अधिनियम तीन , १ ९ ६२ अंतर्गत ' एकात्मिक औद्योगिक 
क्षेत्र ' म्हणून जाहीर केले आहे 

ज्याअर्थी , वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार मौजे उसाटणे , ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे आणि मौजे नितळस , ता . पनवेल , 
जि . रायगड येथील एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित एकूण क्षेत्र ६८.३६ ९ ० हे . आर . इतके आहे ; 

ज्याअर्थी , क्रमांक आयडीसी २०१ ९ / प्र.क्र . ४४५ / उ . १४ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग ४ ब , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ मधील 
अनुसूचित दर्शविल्यानुसार मौजे उसाटणे , ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे येथील सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर ९ १ / ३ खालील ०.००५ हे . आर . क्षेत्र महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र ' म्हणून जाहीर केले आहे ; 

ज्याअर्थी , क्रमांक आयडीसी २०१ ९ / प्र.क्र . ४४५ / उ . १४ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग ४ ब , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये 
पृष्ठ ८ - ९ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन आदेश उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१ ९ / प्र.क्र . ४४५ / उ . १४ , 
दिनांक ४-१० मार्च , २०२१ च्या पृष्ठ ८ वरील परिच्छेद क्रमांक १ मध्ये “ ६८.३६ ९ ० ” या ऐवजी “ ६८.३७४० ” असे शासनाद्वारे शुद्धिपत्रक निर्गमित 
करण्यात आले आहे ; 


आर . 


3 ; 


1 


+ 


6 


1 


1 


" 


( 
१ 
) 


भाग दोन - ३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 
त्याअर्थी , शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन २०१३ चा सुधारणा अधिनियम , १५ ) च्या कलम ४३ खंड- ( १ ब ) 
अन्वये महामंडळास प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून , निम्नस्वाक्षरीकार म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ याद्वारे उपरोक्त अधिसूचित झालेल्या मौजे उसाटणे , ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे आणि मौजे नितळस , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील एकूण 
क्षेत्र ६८.३६ ९ ० हे . आर . मध्ये मौजे उसाटणे , ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे येथील सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर ९ १ / ३ खालील ( ०.००५ हे . आर . ) क्षेत्र 
समाविष्ट करून सुधारित ६८.३७४० हे . आर . औद्योगिक क्षेत्रास “ एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ” म्हणून घोषित करीत आहे . 


. 


डॉ . पी . अन्बलगन , 


1 


मुंबई , 
दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


३ 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 


( A Government of Maharashtra Undertaking ) 


CORRIGENDUM 


No. MIDC / IIA / A98521 / 2022 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961 . 


> 


And whereas , vide Notification No. MIDC / IA / B19569 / 2019 , dated 7th May 2019 of Maharashtra 
Industrial Development Corporation declared 50.1757 Ha . Area of Village Usatane , 
Taluka Ambernath , District Thane to be an ‘ Integrated Industrial Area ' under clause ( 1B ) of sec . 
43 of Maharashtra Industrial Development Act , 1961 which is published in Maharashtra 
Government Gazette on date 9th - 15th May 2019 ; 

And whereas , vide Notification No. MIDC / IIA / C32642 / 2019 of Maharashtra Industrial 
Development Corporation declared additional 18.1933 Ha . area of Village Usatane , Taluka 
Ambernath , District Thane & Nitals , Taluka Panvel , District Raigad to be an Integrated Industrial 
Area ' under clause ( 1B ) of sec . 43 of Maharashtra Industrial Development Act , 1961 which is 
published in Maharashtra Government Gazette on date 30th July 2019 ; 

And whereas , vide above mentioned Government notifications total notified area as an 
Integrated Industrial Area ' at Village : Usatane , Tal : Ambernath , Dist : Thane and Village : 
Nitalas , Tal : Panvel , Dist : Raigad is 68.3690 Ha .; 


6 


6 


And whereas , vide its Notification No. IDC.2019 / C.R.445 ) /IND.14 , dated 23rd February 2022 , 
of Industries Energy & Labour Department , Government of Maharashtra declared the area under 
Survey No. 91/3 ( 0.005 Ha ) at Village : Usatane , Tal : Ambernath , Dist : Thane as Industrial 
Area ” under section 2 ( g ) of Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ; 

And whereas , vide its Notification No. IDC.2019 / C.R.445 ) /IND.14 , dated 23rd February , 2022 , 
Industries , Energy and Labour Department issued a corrigendum , in the Government Order No. 
IDC.2019 / ( C.R.445 ) / IND - 14 , dated 25th February 2021 , published in Maharashtra Government 
Gazette , Part IV - B , dated 4-10th March , 2021 at Page No. 10-11 in the first paragraph instead of 
“ 68.3690 ” to be read as “ 68.3740 ” ; 


Now therefore , in exercise of powers conferred under clause ( 1B ) of section 43 of the 
Maharashtra Industrial Development Act , ( Mah . XV of 2013 ) , the undersigned as Chief Executive 
Officer of Maharashtra Industrial Development Corporation , hereby notify the additional area 
under Survey No. 91/3 ( 0.005 Ha . ) in existing total notified area admeasuring 68.3690 Ha . revised 
total area admeasuring 68.3740 Ha . at Village : Usatane , Tal : Ambernath , Dist : Thane and 
Village : Nitalas , Tal : Panvel , Dist : Raigad as per appended schedule as ' Integrated Industrial 
Area ' . 

Dr. P. ANBALAGAN , 
Mumbai , 

Chief Executive Officer , 
dated 22nd March 2022 . 

Maharashtra Industrial Development Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


